कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय निवड 
समिती, पुणे यांनी शिफारस केलेल्या कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या 
पदावर प्रतिक्षायादीतून नियुक्‍ती दिलेल्या 
कोंकण व नाशिक महसूली विभागातील 
उमेदवारांची सविस्तर पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २३२४/(प्र.क्र.४४/२४)/आ.(तांत्रिक) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
१५ मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जुले, २०२४. 


वाचा :- १. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती-२३२४/(प्र.क्र.४४/२४)/आ.(तांत्रिक) 
दि.२०.०६.२०२४. 
२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. नियुकती-२३२४/(प्र.क्र.१४२/२४/आ.(तांत्रिक) 
दि.२०.०६.२०२४. 

प्रस्तावना :- 

जलसंपदा विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील 
सरळसेवेने ५०० पदे भरण्यासाठी सन २०१९ मध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर 
भरती प्रक्रियेदरम्यान ४९५ उमेदवारांची निवड करण्यात आली. राज्यस्तरीय निवड समितीने 
गुणानुक्रमे व आरक्षण प्रवर्गानुसार १५६ उमेदवारांची प्रतिक्षायादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केळी आहे. 
त्यामधून वाचा येथील संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये प्रथम प्रतिक्षा यादीतून ५८ व त्यानंतर 
संदर्भ क्र.२ वरील शासन निर्णयान्वये व्दितीय प्रतिक्षा यादीतून ३७ उमेदवारांना नियुक्‍तीसह 
सविस्तर पदस्थापना देण्यात आली. तथापि, सदर शासनादेश निर्गमित करतेवेळी कोंकण आणि 
नाशिक या महसूली विभागामध्ये विधानपरिषद निवडणूक आदर्श आचासंहिता असल्याने, या 
महसूली संवर्गात वाटप केलेल्या २५ उमेदवारांना तात्पुरते अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व 
विकास संचालनालय, पुणे यांच्या कार्यालयात तात्पुरत्या स्वरुपात रुजू करुन घेण्याबाबत 
ead करण्यात आळे. आता कोंकण आणि नाशिक महसूली विभागातील विधानपरिषद 
निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने, नियुक्‍ती दिलेल्या 24 उमेदवांराना सविस्तर 
पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब अराजपत्रित) या पदावर प्रतिक्षा यादीतून शिफारस प्राप्त 
उमेदवारांमधून परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविलेल्या कोंकण व नाशिक या महसूली विभागातील २५ 
उमेदवारांना सविस्तर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २३२४/(प्र.क्र.४४/२४)/आ.(तांत्रिक) 


२. उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णयातील नमूद विहित अटी /शर्ती कोंकण व नाशिक या 
महसूली विभागातील २५ उमेदवारांना सविस्तर पदस्थापना देण्यात आलेल्या उमेदवारांना लागू 
राहतील. 

३. या आदेझानुसार पदस्थापना देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सविस्तर पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक 
अभियंता यांनी ४ दिवसांच्या आत शासनास सादर करावा. 


Gs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१९११२३३०९२२७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANGESH RAMDAS पिले 
MANGESH चो 
RAMDAS BAGDE erantent 


Date: 2024.07.19 11:36:02 +05'30' 


(मंगेश बागडे ) 
सोबत :- परिशिष्ट “अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महाळेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

महालेखापाल-१/२, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अध्यक्ष, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय निवड समिती तथा मुख्य अभियंता 

(जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

५. सदस्य सचिव, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय निवड समिती तथा 
अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे. 

६. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

७. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

८. अ.मु.स.(जलसंपदा)/ सचिव (प्रकल्प समन्वय)/ सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय 
सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. संबंधित उमेदवार (राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत). 

१०. कार्यासन (आ (शा.अ.)/ दक्षता-१/२/३), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती आ (तांत्रिक). 


Cc ww A  -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२३२४/प्र.क्र.४ ४/आस्था (तांत्रिक), दि.१९ जुले, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट. 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) पदाकरिता प्रतिक्षायादीमधीळ कोकण व नाशिक महसूली विभागातील उमेदवारांची सविस्तर पदस्थापना 


अ.क्र. | गुणवत्ता उमेदवाराचे नांव व्वा वाटप केलेला युक्‍तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 
क्रमांक महसूल विभाग 
प्रदेश प्रस्तावित सविस्तर पदस्थापना 
प्रथम प्रतिक्षायादी 


१ १९२ | ager विवेक पाटील खुला नाशिक मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक,लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
Sail nal चाचा उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अभियंता, मालेगाव पाटबंधारे विभाग, मालेगाव अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, कळवण 
अंतर्गत सिंचन शाखा,बोरगाव 
२ २८३  |अक्षय मारुती सानप खुला नाशिक मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कुकडी वितरण 
शिंगे कणगी वकक आं विभाग,पुणे बांधकाम विभाग, कोळवडी अंतर्गत कुकडी बांधकाम उपविभाग,आढळगांव 
3 ३७०  ।संदिप भाऊसाहेब ढाले खेळाडू ऐवजी खुला नाशिक मुख्य अभियंता (स्थापत्य) जलविद्युत | अधौक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, छ.संभाजीनगर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गुण 
ie ea | प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे नियंत्रण विभाग, धुळे अंतर्गत गुण नियंत्रण उपविभाग, जळगाव 
अभिजोत भाऊसाहेब राऊळ खेळाडू ऐवजी खुला नाशिक मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ,पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबधारे 
अ ae | विभाग,पुणे विभाग क्र.१ AROMA अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे उपविभाग, वाडेगव्हाण अंतर्गत कुकडी 
सिंचन शाखा वाडेगव्हाण 
योगेश सदाशिव पाटील इ्माव नाशिक मुख्य अभियंता, जलविज्ञान ब धरण | अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथ-करण मंडळ, नाशिक अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
जलहवामान आधार सामग्री प्रक्रिया विभाग, नाशिक 
रोहित गोरक्षनाथ भोर आदुघ नाशिक मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण, अहमदनगर अंतर्गत कार्यकारी 
ot eas उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.२, संगमनेर अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, अकोले 
अक्षय भगवान काटे आदुघ कोकण-१ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, | अधौक्षक अभियंता, दाक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी अंतर्गत कार्यकारी 
eee eee ||. See eee कोकण प्रदेश, मुंबई अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे-सावंतवाडी अंतर्गत तिलारी 
कालवा उपविभाग क्र.३, कोनाळकट्टा 
अमिनुद्दीन मुबारक शेख आदुघ कोकण-२ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रायगड 
i a ल क... र. (| कोकण प्रदेश, मुंबई पाटबंधारे विभाग, कोलाड अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, कोलाड (अंबा खोरे) 
सनिकेत मारुती यादव खेळाडू ऐबजी आदुघ कोकण-१ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, | अधौक्षक अभियंता, दाक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, आंबडपाल 


शशिकांत कैलास लबडे खेळाडू ऐवजी आदुघ नाशिक मुख्य अभियंता (विप्र), जलसंपदा अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ,पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कुकडी 
विभाग,पुणे पाटबधारे विभाग क्र.२,श्रीगोंदा अंतर्गत सिना कालवा उपविभाग, मिरजगांब अंतर्गत सिंचन 
शाखा क्र.२,मिरजगांव 


1/3 


गुणवत्ता उमेदवाराचे नांव वाटप केलेला युक्‍तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 
क्रमांक महसूल विभाग 


>>. 
ce ees दे [eee ees nese 
११ १३७८ ।|शोतल संजय भागवत अनु.जाती (महिला) नाशिक अधीक्षक अभियंता a संचालक, | अधौक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे अंतर्गत 
i | | पाटबंधारे संशोधन व विकास कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे संशोधन विभाग, नाशिक अंतर्गत गोदावरी कालवे 
संचालनालय, पुणे जलनिस्सारण उपविभाग, कोपरगाव 
१२ १७३७ = [Rael भगवान बुरुड अनु.जमाती कोकण-२ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, | प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी 
न कोकण प्रदेश, मुंबई अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण ब अन्वेषण उपविभाग, पेण अंतर्गत खारभूमी विकास 
उपविभाग, अलिबाग 
१३ १८३१  ।हषिकेश दत्तात्रय लिलके खेळाडू ऐवजी अनु.जमाती मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे | अधोक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
Ci विकास महामंडळ, जळगाव STAT धरण विभाग, जळगाव अंतर्गत वाघुर धरण उपविभाग क्र.३, नशिराबाद 


शड : मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे | अधोक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांब अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
२०९८ यशवंत कैलास गवळी PH-C (OBC) नाशिक ice eats ieee 
विकास , जळगांव तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, | अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा-ठाणे अंतर्गत कार्यकारी 
संकेत पांडुरंग धामणकर कोकण-२ कोकण प्रदेश, मुंबई अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली अंतर्गत हेटवणे मध्यम प्रकल्प उपविभाग 
क्र.५, कामार्ली, ता.पेण जि.रायगड 


खा नाशिक 
बिकास महामंडळ, जळगांव 
मुख्य अभियंता (जसं), उत्तर महाराष्ट्र | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
१७ | ३९७ शुभमविनोदचोधी । खुला  ॥ नाशिक प्रदेश, नाशिक अभियंता, मालेगाव पाटबंधारे विभाग, मालेगाव अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, सटाणा 
अंतर्गत सिंचन शाखा, नामपूर 
aes अधौक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार 
विकास महामंडळ, जळगांव मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, नंदुरबार 
मुख्य अभियंता, मध्यव अधीक्षक अभियंता (धरण) संकर्ल्पाचत्र मंडळ, Tea संकर्ल्पाचत्र संघटना, नाशिक 
१९ | ४२३ पओपवनसुरेशपाद२ेरे | झडमाव.  |। नाशिक संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग (माध-२), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, 
नाशिक 
मुख्य अभियंता (जसं), उत्तर महाराष्ट्र | अधोक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण, अहमदनगर अंतर्गत कार्यकारी 
पवन भाऊराव पाटील प्रदेश, नाशिक अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.२, संगमनेर (विभागीय कार्यालय) 
अ. ळक eer ee eee आयत अधोक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
विकास महामंडळ, जळगांव वाघूर धरण विभाग, जळगाव 
य अधोक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण, जळगाव (प्राधिकरण कायालय) 
बिकास महामंडळ, जळगांव 


मुख्य अभियंता, मध्यव अधीक्षक अभियंता (धरण) संकर्ल्पाचत्र मंडळ, TAA संकर्ल्पाचत्र संघटना, नाशिक 
अश्‍विनी कैलास देसले खुला (महिला) संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग (दध-१), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, 
नाशिक 


2/3 


वाटप केलेला 
महसूल विभाग 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 


कोकण प्रदेश, मुंबई 


मुख्य अभियंता (वि.प्र, जलसंपदा 
विभाग, पुणे 


युतीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 


प्रस्तावित सविस्तर पदस्थापना 


प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण ब अन्वेषण विभाग, पेण अंतर्गत खारभूमी सर्वेक्षण ब अन्वेषण 
उपविभाग, श्रीवर्धन ता.श्रीवर्धन, जि.रायगड 
अधीक्षक अभियंता,कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कुकडी 
पाटबंधारे विभाग क्र.२, श्रीगोंदा अंतर्गत सिना कालवा उपविभाग, मिरजगाव अंतर्गत सिंचन 


शाखा, माहिजळगाव 
MANGESH RAMDAS DN: CN - MANGESH RAMDAS BAGDE,C « IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
BAGDE Dato: 2024.07.19 11.9628 40590 
(मंगेश बागडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


3/3 


